नुर बहुउद्देशिय महिला शिक्षण संस्था, राणी अमरावती, 
ता.बाभूळगांव, जि.यवतमाळ संचलित उर्दू प्राथमिक 
शाळा, गळव्हा, ता.बाभूळगांव, जि.यवतमाळ या 
शाळेचे, पोबारू ले-आऊट, नागपूर रोड बायपास, 
यवतमाळ, जि.यवतमाळ येथे स्थलांतराबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः MIAN ३२१७/प्र.क्र.१३७/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा :- 
शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ २०१२/(५९/१२)माशि-२, 
दिनांक ३१ जुले, २०१३. 

संदर्भ :- विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती यांचे क्र.प्राथ/क/६९०१/२०१७, 
दिनांक ८ मे, २०१७ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

नुर बहुउद्देशिय महिला शिक्षण संस्था, राणी अमरावती, ता.बाभूळगांव, जि.यवतमाळ संचलित 
Sq प्राथमिक शाळा, गळव्हा, ता.बाभूळगांव, जि.यवतमाळ या उदू प्राथमिक शाळेचे पोबारू ले-आऊट, 
नागपूर रोड बायपास, यवतमाळ, जि.यवतमाळ येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त 
झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

उपरोक्त Mad अपुऱ्या भौतिक सुविधा असलेल्या इमारतीतून संस्थेच्या अध्यक्षांनी त्यांच्या 
मालकीच्या विनामोबदला उपलब्ध करून दिलेल्या इमारतीत स्थलांतर प्रस्तावित आहे. तसेच या 
गावातील अल्पसंख्यांक समुदायाचे स्थलांतर यवतमाळ येथे झाल्याने शाळेचे स्थलांतर प्रस्तावित आहे. 
सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे :- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
(२) शाळेतील सध्याच्या विद्यार्थ्यांचे सध्याच्या ठिकाणी जवळच्या उर्दू माध्यमाच्या शाळेत किंवा 
स्थलांतराच्या ठिकाणी समायोजन करण्यात यावे. 
(३) स्थलांतरास सर्व शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सहमती असल्याची खात्री करण्यात यावी, तसेच 
सर्व पात्रताधारक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना स्थलांतरित ठिकाणी सामावून घेण्यात येईल व 
त्यांच्या सेवाशर्तीमध्ये बदळ होणार नाही याबाबत संस्थेच्या अध्यक्ष/ सचिवांचे रू.१००/- च्या 
स्टॅम्पपेपरवर नोटरी HOS MIATA PSY करणे आवश्यक राहील. 
(४ बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ नुसार व याबाबत शासनाकडून 
वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार शाळेसाठी पक्की इमारत व सर्व भौतिक सुविधा आणि शैक्षणिक 
सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, याबाबत संस्थेच्या अध्यक्ष/ सचिवांचे रू.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर 
नोटरी केलेले हापथपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. 
(4) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ. चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२१७/प्र.क्र.१३७/एसएम-१ 


(६) स्थलांतरीत शाळेच्या बाबतीत मूळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शतींमध्ये 
बदल होणार नाही. 
(७ सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर आहे, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत ठिकाणी 
कार्यरत राहील. 
(८) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व Hist विभाग, दिनांक २८/०८/२०१५ नुसार विहित केलेल्या संच 
मान्यतेच्या सुधारित निकषानुसार व याबाबत शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणार्‍या आदेशांनुसार 
अनुज्ञेय होणाऱ्या पदांइतके शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत राहतील व त्यापेक्षा जास्त शिक्षक/ 
शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत राहणार नाहीत हे संस्थेस बंधनकारक राहील. तसेच अनुज्ञेय पदांपैकी Rea 
पदे अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांमधून समायोजनाने भरण्याबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करणे 
आव्यक राहील. 
९) सदरहू स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे festa 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील 
२. वरील अट क्र.(३ ची पूर्तता झाल्यावर, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग 
अमरावती यांनी सदर झाळेच्या स्थलांतरास मान्यता देण्याबाबत आवश्‍यक पुढील कार्यवाही करावी व 
केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८३०१२३९४८३४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


७ ७ 
p R Digitally signed by Pravin Raj: Mundhe 
FAVIN RAJAN 90 णयण कळ 
0 A orts, ICode=400032, st=Mah: 
2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed1ed4f4fce865 


Mundhe eG HB5 0077497 Pravin 
(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रत - 

१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२) विभागीय शिक्षण उपसंचाळक, अमरावती विभाग, माळटेकडी रोड, जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण 
संस्था - आवार, अमरावती-६०१ ४४४. 

३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, यवतमाळ 

४) अध्यक्ष/ सचिव, नुर बहुउद्देशिय महिला शिक्षण संस्था, राणी अमरावती, ता.बाभूळगांव, 
जि.यवतमाळ 

५) निवडनस्ती ( एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


